जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला च्या 
कार्यकारी परिषदेतील (Governing Council) 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०५१७/प्र.क्र.४८/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जुले, २०१९ 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र.क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६,) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र.३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 


प्रस्तावना :- 


खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ 


मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन 


अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 


२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (8) 


मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 


जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 


०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 


कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला च्या कार्यकारी 


परिषदेमधील (Governing 0०५॥॥॥॥ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍्तीकरिता अकोला जिल्ह्याचे 


पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाली आहे. 


सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला यांच्या कार्यकारी परिषदेवरील 


(Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०५१७/प्र.क्र.४८/उद्योग-९ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या 


अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला च्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील 


सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला. 


अ. क्र. | सदस्य पदनाम | नामनिर्देशन / शिफारस 
i जिल्ह्यातील विधानसभा | सदस्य | 09. मा.श्री.गोवर्धन sat, विधानसभा सदस्य 
/ विधानपरिषद ०२. ALS WHR भारसाकळे, 
सदस्यांमधून कमाल ०३ विधानसभा सदस्य. 
सदस्य ०३.मा.श्री.गोपीकिशान बजोरिया, विधानपरिषद सदस्य. 
०४. मा.श्री.हरिष पिंपळे, विधानसभा सदस्य. 
(निमंत्रित सदस्य) 
०२ जिल्ह्यातील सेवाभावी | सदस्य | ०१. श्री.धनंजय लक्ष्मण भगत, अकोला 
संस्थांमध्ये कार्यरत ०२.श्री.सुनिळ मोहनराव अग्रवाल, अकोला, स्वयंसेवी 
व्यक्‍तींमधून कमाल ०२ संघटनेची प्रतिनिधी. 
सदस्य 
03 जिल्हा खनिज | सदस्य | ०१. श्री.अभय प्रकाशराव बिजवे, अकोला, 
प्रतिष्ठानास अंडादान खनिपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी 
देणारे संबंधित ०२. श्री. नविन जोगेंद्रपालळ GRIST, अकोला, 
जिल्ह्यातील खनिपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी 
खाणपट्टाधारकाचे 
प्रतिनिधी कमाल ०३ 
सदस्य 


२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतीळल 


सर्व तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील ०३ वर्षाकरिता अथवा ते 


सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०५१७/प्र.क्र.४८/उद्योग-९ 


रः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०७२४११०३४६३५१० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


8) 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 


१४) 


. Digitally signed by Deepali Sayaji Patil 
DN: nment of Maharashtra, ou=Industry Energy 
eepali ae 1111 
st=Mal 


1032, 
2.5.4. 
oe e 55da5f39a5a910d5949, 
serialNumber=c6d4814154203bcf6158f33c52a854240c9e522 
a a | a | b4fabfc285 1 bf7dfe1d4616ba, cn=Deepali Sayaji Patil 
Date: 2019.07.24 15:41:38 +05'30' 


(दिपाली पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ment, pos 


htra, 
1e1548d824e3f7009891624cf665609c7dcf4fcO2e9F 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला यांचे स्वीय सहायक. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० 032. 

मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
अकोला. 

मा. श्री. गोवर्धन शर्मा, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, अकोला 

ALAN WR भारसाकळे, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
अकोला. 

मा. श्री. हरिष पिंपळे, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला. 
मा.श्री.धनंजय लक्ष्मण भगत, अकोला सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला. 
मा.श्री.सुनिळ मोहनराव अग्रवाल, स्वंयसेवी संघटनेची प्रतिनिधी तथा सदस्य जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, अकोला. 

श्री.अभय प्रकाशराव बिजवे, खाणपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी, अकोला तथा सदस्य जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, अकोला. 

श्री.नविन जोगेंद्रपाल खोसला, खाणपट्टाधारकांचे प्रतिनिधी, अकोला तथा सदस्य जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, गोंदिया. 


१५) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०५१७/प्र.क्र.४८/उद्योग-९ 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

१७) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१८) उपसचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 

१९) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांना विनंती करण्यांत येते 
की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, अकोला च्या कार्यकारी परिषदेतील (Governing 


Council) उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांना सदरील नामनिर्देशानाबाबत आपलेस्तरावरून 
अवगत करावे. 


२०) निवड नस्ती (उद्योग-९). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


